समाजकंटकांच्या हल्ल्यात जखमी झालेले 
पोलीस शिपाई श्री.विलास ज्ञानदेव थोरबोले, 
ट्रॉम्बे पोलीस, ठाणे यांना नुकसानभरपाई 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएफ ०९१५/प्र.क्र.३९५/पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २४ ऑगस्ट, २०१५. 

वाचा - 

१) शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएफ ०८११/प्र.क्र.४५३/पोल-७, दिनांक १२ एप्रिल, २०१२. 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र जा. पोमसं /२८-ओ/ ४९३९/नुकसान 

भरपाई/थोरबोले/ ६३/२०१५ यांचे दिनांक ११/०६/२०१५ चे पत्र. 
शासन निर्णय- 
श्री. विलास ज्ञानदेव थोरबोळे, पो.शि. ०१३८८//ट्रॉम्बे पोलीस ठाणे नेमणूक ट्रॉम्बे पोलीस 

ठाणे, हे दि.२४ एप्रिल, २०१५ रोजी कर्तव्यावर समाजकंटकांच्या हल्यात जखमी झाल्याने त्यांना 
रु.२.०० लाख (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) नुकसानभरपाई मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
२. याबाबतचा खर्च "२०५५-पोलीस, (००) ११३, पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण (00) (०४) 
कर्तव्य बजावित असतांना जखमी झालेल्या पोलीसांना आणि मृत पावलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या 
कुटुंबियांना अनुदान (२०५५ ०२९३) ३१ सहायक अनुदान GAR)” या लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०१६-१७ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. श्री. विलास ज्ञानदेव थोरबोले (पोलीस शिपाई/०१३८८) यांना रु.२.०० लक्ष (अक्षरी रुपये दोन 
लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम अदा करण्याकरीता सदर रक्‍कम कोषागार कार्यालयातून काढण्याच्या 
प्रयोजनार्थ नियंत्रक अधिकारी म्हणून पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून US आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०१५/प्र.क्र.८५/ अर्थ-३, 
दि. १७.०४.२०१५ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएफ ०९१५/प्र.क्र.३९५/पोल-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९०७१४५२२८४०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak Uttamrao 


Pokale 
Date: 2016.09.07 14:55:08 +05'30' 
(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

३. अपर पोलीस आयुक्त, दक्षिण प्रादेशिक विभाग, नागपाडा, मुंबई. 

४. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
५. महालेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

८. उप सचिव अर्थसंकल्प, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०.उप सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.निवडनस्ती (पोल-७), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


